फलटण-पंढरपुर या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग 
प्रकल्पाकरीता राज्य शासनाचा आर्थिक 
सहभाग देण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: आरएलवाय-१२२२/प्र.क्र.२६६/परि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ मार्च, २०२३. 


वाचा : १) गृह (परिवहन) विभागाचे समक्रमांकाचे दि.२०.०१.२०२३ चे पत्र. 
२) महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनी (महारेल)यांचे पत्र क्र. 
एमआरआयडीसी/एडीएमएन/मंत्रालय, दि.२३.०१.२०२३. 
3) मा मुख्य सचिवांच्या कार्यालयाचे दि. १४.०२.२०२३ चे पृष्ठांकन व त्यासोबतच्या 
दि.३१.०१.२०२३ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या कार्यवृत्तातील परिवहन विभागाशी संबंधित 
निर्णयाचा उतारा. 


प्रस्तावना :- 


राज्याच्या ग्रामीण विशहोषत: अविकसीत भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी व हे प्रकल्प जलद 
गतीने पुर्ण व्हावेत याकरीता अज्ञा निवडक प्रकल्पांमध्ये ४०% ते ५०% आर्थिक सहभाग देण्याचे धोरण राज्य 
शासनाने स्विकारले आहे. महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीने (महारेल) फलटण-पंढरपूर या नवीन 
ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग प्रकल्पाचा विस्तृत व्यवहार्यता अहवाल (DFR) तयार केला असून त्यानुसार या प्रकल्पाची 
अंदाजित किंमत/ खर्च रू.१८४२ कोटी इतका आहे. या प्रकल्पात केंद्र सरकार Red मंत्रालय) : राज्य शासन 
यांचा ५०:५० Cah आर्थिक सहभाग असणार आहे. यानुषंगाने एकूण प्रकल्प किंमत रू.१८४२ कोटीचा ५०% 
खर्च म्हणजेच रू.९२१ एवढ्या खर्चासाठी राज्य शासनाचा आर्थिक सहभागास देण्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळ स्तरावर पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आळे आहेत. 


शासन निर्णय :- 


१) फलटण-पंढरपूर या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग प्रकल्पाकरिता राज्य शासनाव्दारे एकूण प्रकल्प 
किंमतीच्या (रू.१८४२ कोटी) ५०% खर्च (जमीन अधिग्रहणासह) म्हणजेच रू.९२१ कोटीच्या 
आर्थिक सहभागास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२) हा प्रकल्प महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनी (महारेल) व्दारा राबविण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

३) या प्रकल्पाची एकूण प्रकल्प किंमत (जमीन अधिग्रहणासह) १८४२ कोटी रुपये एवढी आहे. 
प्रकल्पाची किंमत ही महारेलव्दारे तयार करण्यात आलेल्या विस्तृत व्यवहार्यता अहवाल (DFR) 
नुसार असून विस्तृत प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार केल्यानंतर प्रकल्प किंमतीत बदल झाल्यास 
त्या किंमतीच्या ५०% आर्थिक सहभाग राज्य शासनास द्यावा लागणार आहे. विस्तृत व्यवहार्यता 
अहवाल (DFR) नुसार राज्य शासनास एकूण प्रकल्प किंमतीच्या ५०% प्रमाणे रु. ९२१ कोटी 
एवढा खर्च अपेक्षित आहे. सदर रु. ९२१ कोटी खर्चास व सदर रक्‍कम निधीच्या उपलब्धतेनुसार 
टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

8) यावरील येणारा खर्च मागणी क्र.बी-७, ३००१ - भारतीय रेल्वे-धोरण निश्चिती, संचालन, संशोधन 
व इतर संकीर्ण संघटना, ००, Coo - इतर खर्च, (00), (00) (०२) - रेल्वे प्रकल्पामध्ये राज्य 
शासनाचा सहभाग (कार्यक्रम) (३००१००५४), ३२- SIEM या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा. 


शासन निर्णय HATH: आरएलवाय-१२२२/प्र.क्र.२६६/परि-५ 


५) हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३/ का.१४६१, दि.३०.०१.२०२३ 
व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३९/२०२३/व्यय-८, दि.३०.०१.२०२३ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६) हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३०८१६०१३२४४२९ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by MURLIDHAR MADANRAO MUNDE. 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


MURLIDHAR ore 
2.5.4.20=2823 1 2ebca8590dedb8028575064d7754a3c5702d668b4 
harasht 


3d226ef7b32e03a517, ICode=40 
M A D A N RA M N D E ialNumber=716527D5A822F9E40134F CE6C6C6B8E1521D5C66 
E1D2D46A3F04B04DE16DF388, cn=MURLIDHAR MADANRAO 
mut 


Date: 2023.03.09 17:05:17 +05'30' 


उघड 


(मुरलीधर मुंडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


q 
o & 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उप मुख्यमंत्री, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
मा.उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
१०) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
११) मा.संसद सदस्य (महाराष्ट्र राज्य) 
२) मा.विधानसभा सदस्य (सर्व) 
१३) मा.विधानपरिषद सदस्य (सवी 
१४ सचिव, केंद्रीय रेल्वे बोर्ड, रेल्वे मंत्रालय, too भवन, नवी दिल्ली. 
१५) मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१६) महालेखापाल, १ व २ (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 
१७) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत सुविधा महामंडळ (MRIDC) मुंबई. 
१८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१९) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


CC AN 


mM 


ळ Cc 
ee a 


won 


20) अर्थसंकल्प-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१) वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थ-११), मंत्रालय, मुंबई. 

२२) नियोजन विभाग, कार्यासन १४६१, मंत्रालय, मुंबई. 
२३) निवड नस्ती, परिवहन-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


